शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर. 
सशुल्क विशेष पंचकर्म सुरु करण्यासंदर्भात 
वार्ड क्रमांक ३ येथे तात्पुरत्या स्वरुपात पंचकर्म 
सुरु करण्याबाबतचे बांधकामाच्या अंदाजपत्रक 
व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत (रु.१०,००,०००/-) 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयुष-२०१९/प्र.क्र.८०/१९/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवा र, ९ वा मजला,मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट , २०१९ 


वाचा: संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसंमु/छाआरुना/विशेष पंचकर्म / 
प्र.मा./२०१९/ आयु-४(२)/७८७, दिनांक १७.०१.२०१९. 


प्रस्तावना : 

शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर हे नागपूर शहराच्या सीमावर्ती भागात स्थापित आहे. तसेच 
येथे बरीच पर्यटन स्थळे आहेत. त्यामुळे नागपूरात पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. यादृष्टीने पर्यटकांना 
विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देणे व शासनाच्या महसूलात वाढ याकरीता रुग्णालय परिसरात सशुल्क 
पंचकर्म सुरु करण्याकरीता नवीन इमारतीची आवश्‍यकता असून शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर 
येथील सशुल्क विशेष पंचकर्म सुरु करण्याकरीता वार्ड क्रमांक ३ येथे तात्पुरत्या स्वरुपात बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखडे रु.१०,००,०००/- एवढ्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबतची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर यांना राष्ट्रीय आयुष अभियान केंद्र पुरस्कृत योजनेंअंतर्गत 
रु.२५.०० लाख एवढा निधी मंजूर असून सदर अनुदानामध्ये बांधकामासाठी रु.१०.०० लाख रक्‍कम 
राखीव आहे. त्यामुळे शैक्षणिक व रुग्ण हिताचे दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, 
नागपूर येथील सशुल्क विशेष पंचकर्म सुरु करण्याकरीता वार्ड क्रमांक ३ येथे तात्पुरत्या स्वरुपात 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखडे याकरीता रु.१०,००,०००/-(रु.दहा लाख मात्र) इतक्या CEPA 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बांधकामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 
१ jas क्रमांक ३ मध्ये प्रस्तावित alow विशेष पंचकर्म सुरु | रु.१०,००,०००/- 
करणेबाबतचे बांधकाम. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.८०/१९/आयु-२ 


सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च “ राष्ट्रीय आयुष अभियान-नकेंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत 
प्राप्त निधीमधून भागविण्यात यावा. ” 

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ भाग पहिला, उप विभाग पाच अ.क्र.१ नियम 
क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍ती अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८२८१५४८००३०१३ असा आहे. हे आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


= < Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
A S h V | Nn | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=WSSD, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


७ 2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735e 
A ivi al d e1a1507d65ff767935a37efc0ea83014f70 
80c, 
serialNumber=5b80e03b84ee853744d97 
398ce98dea1b571f29e3698196de1076d4 
O O Nn 3e3407b3b, cn=Ashvini Arvind Moon 
Date: 2019.08.29 12:06:09 +05'30' 
(अश्विनी मुन) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
२) अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर. 
3) महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) महालेखापाल-१, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नागपूर. 
) 
) 
) 


६) कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७) कक्ष अधिकारी, hu, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई-०१. 
८) निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


